RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg .No.MH /MR /South - 339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक २४ ]] 


सोमवार , जून २, २०१४ / ज्येष्ठ १२ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


. 


असाधारण क्रमांक ६६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१० वा मजला, गो. ते . रुग्णालय संकुल इमारत , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३१ मे २०१४ 

आदेश 


. 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन अधिनियम , २०११. 

क्रमांक मवैअ.१०१४ / प्र.क्र .१ ९ ४ / सेवा- ३. - ज्याअर्थी, रुग्णालय आणि प्राथमिक केंद्रे या सह सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा संबंध 
सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता यांचेशी येतो ; 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक आरोग्य विभागात कार्यरत असणारे कर्मचारी संपावर जाण्याचा संभव आहे ; 

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन अधिनियम, २०११ ( २०१२ चा महा. १२) मधील कलम २ खंड ( अ) उपखंड ( तीन ) अनुसार 
आरोग्य सेवा अत्यावश्यक सेवेच्या व्याख्येत येतात ; 


आणि ज्याअर्थी, संपकरी कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या संपामुळे या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, विभागाकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सेवेच्या सार्वजनिक हिताच्यादृष्टिने सदर संपाचा प्रतिषेध करणे आवश्यक आहे . 


यास्तव आता, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन अधिनियम, २०११ कलम ४ उप - कलम (१ ) व सदर अधिनियमातील कलम २ 
खंड ( अ ) उपखंड ( तीन ) अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून अत्यावश्यक सेवेत संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन 
प्रतिषेध करत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुजाता सौनिक , 
शासनाच्या प्रधान सचिव . 


भाग चार - ब - ६६-१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जून २, २०१४ / ज्येष्ठ १२, शके १९ ३६ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


10th Floor , G. T. Hospital Complex Building, Mumbai 400 001 

dated 31st May 2014 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2011. 

No. MMHS . 1014 /CR - 194 /Seva - 3. — Whereas , the Public Health Department is connected 
with maintenance of Public Health and Sanitation including hospitals and Primary Health 
Centres working under the said Department ; 

And whereas, the employees of the said Department engaged in public health services are 
likely to go on strike ; 

And whereas, the health is essential service within the meaning of sub - clause (iii ) of 
clause (a ) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act , 2011 (Mah . XII 
of 2012 ) ; 

And whereas, the strike by the said employees of the said Department is likely to disturb 
the said essential services ; 


And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that, in the public interest, it 
is necessary to prohibit the strike in the said essential services being provided by the said 
Department. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2011 (Mah . XII of 2012 ) read with sub - clause 
( iii ) of clause (a ) of section 2 thereof, the Government of Maharashtra hereby prohibits the strike 
by the employees engaged in the said essential. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUJATA SAUNIK , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


